आकाडावाणी, केबल टिव्ही, चित्रपटगृहे, 
दूरचित्रवाहिन्यांवरुन शासकीय संदेह 
प्रसारणासाठीच्या खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१९/प्र.क्र.१४०/का-३४ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जून, २०१९ 


वाचा: १) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-२०१९/वि.प्र.मो./का-७/५८, 
दिनांक २१ मे, २०१९ 
२) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र.वृत्तचित्र-२०१९-२०/वि.प्र.मो./का-७/१६७, 
दिनांक १९ जून, २०१९ 


प्रस्तावना- 
राज्य शासनाकडून जनकल्याणाच्या विविध योजना, ध्येय-धोरणे, महत्त्वकांक्षी प्रकल्प, विकास कामे व 
लोककल्याणकारी योजना राबविल्या जातात.या योजनांची सर्व सामान्य जनतेतेला माहिती होण्यासाठी माहिती 
व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसिध्दीच्या विविध योजना/मोहीमा राबविल्या जातात. या योजनांपैकी 
'विशेष प्रसिद्धी मोहीम' ही एक योजना आहे. सदर योजनेसाठी सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पामध्ये उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या तरतूदीमधून आकाडावाणी, केबल टिव्ही, चित्रपटगृहे, व दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरुन 
शासकीय संदेश प्रसारण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे शासनाने निर्णय 
घेतला आहे. 

शासन निर्णय : 


सन २०१९-२० या वर्षासाठी रु.११,९९,११,०५०/- (रुपये अकरा कोटी नव्याण्णव लाख अकरा हजार 
पन्नास फक्त) इतक्या रकमेच्या खालील बाबींवरील खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ. बाब खर्चाचा तपशिल एकूण खर्च 
क्र. 
१. | खाजगी दूरचित्रवाहिन्यां | शासनमान्य दराने शासकीय संदेशाचे प्रसारण रु.१,६५,००,०००/- 
वरुन शासकीय संदेशाचे 
प्रसारण 
शासकीय संदेशझावर | शासनमान्य दराने शासकीय संदेशाचे प्रसारण रु.७५,००,०००/- 
आधारित निवेदनात्मक 
चित्रफितींचे १३ खाजगी 
दूरचित्रवाहिन्यांवरुन 
प्रसारण 
क्रिएटिव्ह Patch (Tvc) । हकलश्राव्य चित्रफितीची निर्मिती रु.३६,००,०००/- 
एकूणअ  रु.२,७६,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१४०/३४ 


रिपोर्ताज खाजगी दूरचित्रवाहिन्यांकडून शासनमान्य दराने रु.१,७३,४६,०००/- 
निर्मिती व प्रसारण रिपोर्ताजची निर्मिती 
सदर रिपोर्ताजचे प्रसारण करण्याकरिता येणारा खर्च रु.२४,७२,७५०/- 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात निर्मित करण्यात रु.५२,९८,७५०/- 
आलेल्या रिपोर्ताज / निवेदनात्मक चित्रफितींचे दिवसातून 
६ वेळा याप्रमाणे १५ दिवस प्रसारण करण्यात येणार आहे. 
त्याकरिता येणारा अंदाजित खर्च 
एकूण ब रु.२,५१,१७,५००/- 
राष्ट्रीय पातळीवरील | राष्ट्रीय पातळीवर महाराष्ट्राशी संबंधित संदेशाबाबत रु.१,५०,००,०००/- 
आघाडीच्या वृत्त वाहिन्यां | रिपोर्ताजची शासनमान्य दरानुसार निर्मिती व प्रसारण 
वरुन रिपोर्ताजचे प्रसारण | करणे 
एकूणक रु.१,५०,००,०००/- 
केबल टीव्ही राज्यातील स्थानिक केबल नेटवर्कवरुन शासकीय रु.१,४१,०५,०००/- 
संदेशाचे प्रसारण करण्याकरिता निवड यादीवरील 
संस्थांमधून निवड करुन शासकीय संदेशाचे प्रसारण करणे 


एकूणड | रु.१,४१,०५,०००/- 
VPTA+ T+ H+S) रु.८,१८,२२,५००/- 
खाजगी रेडिओ एफ.एम. | खाजगी रेडिओ एफ.एम. वाहिन्यांवरुन शासकीय संदेशाचे रु.५०,४०,९००/- 
वाहिन्यांवरून झासकीय | प्रसारण 
संदेशाचे प्रसारण 
आकाशवाणीवरुन शासकोय संदेशांचे बातम्यांच्या पूर्वी, मध्यांतरात व नंतर रु.६०,७४,८१०/- 
शासकीय संदेशाचे । आकाडवाणीच्या दरानुसार प्रसारण करणे 
प्रसारण 
कम्युनिटी रेडिओ | राज्यातील परवानाधारक कम्युनिटी रेडिओ tare रु.३८,८४,२९०/- 
स्टेशनवर शासकीय । ऑडिओ संदेशाचे प्रसारण 
संदेशाचे प्रसारण 
एकूण रु.१,५०,००,०००/- 
दूरदर्शनच्या सह्याद्री | महासंचालनालयाच्या निवड यादीवरील संस्थांकडून रु.१,५०,००,०००/- 
वाहिनीवरुन विशेष | विशोष कार्यक्रमांची निर्मिती करणे 
कार्यक्रमाचे प्रसारण या कार्यक्रमाचे दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरुन त्यांच्या रु.१०,८८,५५०/- 
दरानुसार प्रसारण 
एकूण रु.१,६०,८८,५५०/- 
चित्रपटगृहांमधून लाभार्थ्याच्या यडाकथांचे शासकीय संदेशाचे शासकीय रु.७०,००,०००/- 
शासकीय संदेशाचे | दराने प्रसारण 
प्रसारण 
दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरुन शासकीय संदेशाचे प्रसारण | रु.११,९९,११,०५०/- 


एकूण (1+ 2+ ३-- ४ अंदाजित खर्च 


२. उपरोक्त खर्च करताना आवश्‍यक असेल आणि योग्य अशा बाबींवर तसेच कमीत कमी खर्च होईल, 
याची दक्षता घ्यावी. सदर खर्च करताना शासनाचे निर्णय / परिपत्रक / वित्तीय नियमावलीतील तरतुदी 
इत्यादींचे पालन करावे व विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१९/प्र.क्र.१४०/३४ 


३. WRT खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र.-ए-६-२२२०-माहिती व प्रसिध्दी, ६० इतर, १०१ 
जाहिरात व हक प्रसिध्दी (००) (०३) शासकीय योजनांची विशेष प्रसिध्दी मोहीम (योजनांतर्गत), २६ जाहिरात व 
प्रसिध्दी (संगणक सांकेतांक क्र.२२२०११७५) लेखाशिर्षाखाळील सन २०१९-२० मधील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ८८/२०१९/१४४३, दि.४/६/२०१९ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०३/२०१९/व्यय-४, दि.१०/०६/२०१९ अन्वये त्यांच्या प्राप्त 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ष्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०६२०१६५३०३९८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


व igi jusale 

Ramkisan 7 aba Genera 
A: 6९0860010९ ७154५ bd: 

Nara yanrao |४॥॥५१€-क क ee eer neers neste 


Date: 2019.06.20 16:54:24 +05'30' 


(रा.ना.मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


-O 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/ महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 

सर्व सन्माननीय सदस्य, महाराष्ट्र विधान परिषद/ महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा व अनुश्रेयता), मुंबई/ नागपूर, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

सर्व संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

qo) सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३) सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 

१४) सर्व उप माहिती कार्यालये, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
) 
) 
) 
) 
) 


avn A 


S&S Bae Se जट 


<2 


१५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१६) लेखाधिकारी (आहरणा व संवितरण), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
१७) नियोजन विभाग / (का-१४४३), मंत्रालय, मुंबई 

१८) वित्त विभाग / (व्यय-४), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


